संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२४/प्र.क्र.७९/प्रशासन-९ 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
दिनांक :-२७ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.सीओएन २०२४/प्र.क्र.२५/प्रशासन-१, 
दि. १५ मार्च, २०२४ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६ सप्टेंबर, २०२४. 
३) संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे दि.२३ सप्टेंबर, २०२४ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील अस्थायी पदे दि.०१ मार्च, २०२४ ते दि.३१ ऑगस्ट, २०२४या 


कालावधीपर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात आली होती. 


2. आता या शासन निर्णयान्वये संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील २० 
पदे व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २५ पदे अशा एकूण ४५ पदांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२४ पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, 


२०२५ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. या बाबीबरील संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील पदांच्या वेतनाचा 
खर्च हा *२४०६-वबनीकरण व वन्यजीवन-०२-पर्यावरणीय बनीकरण व वन्यजीवन -११२-सार्वजनिक उद्याने (१) 
अधीक्षक, उपवने व उद्याने (२४०६०८०१) या लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६ सप्टेंबर, २०२४ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकोय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२७१५०६५११२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUDEEP SAHADEO 
REWALE 


( सुदिप सहदेव रेवाळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 


प्रत :-१) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) लेखा व अधिदान कार्यालय, मुंबई. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/कोल्हापूर/औरंगाबाद/नागपूर. 
५) वित्त विभाग (व्यय-११) / (आ.पु.क.) मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७) निवडनस्ती कार्यासन प्रशासन-१. 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


F २०२४ 
दि.३१/०८/२०२४ | दि.३१/०८/२०२४ | दि.३१/०८/२०२४ a 
अ. पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ oye 
a कार्यालयाचे नावा । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या ae 
अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये हनत्य. दाची 
ख्या. रा घट ; 
संख्या झालेली वाढ झालेली सच्या 
२ ३ % ष्‌ द 
१ | संचालक, उपवने व २० P= | शशि 20 
उद्याने, मुंबई 
एकूण २० fo [= 4 २० 
विवरणपत्र (२) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
: २०२४ 
दि.३१/०८/२०२४ । दि.३१/०८/२०२४ | दि.३१/०८/२०२४ ie nee 
अ. पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ वाता 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | ३ त a 
अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये eae oe 
Tea. , घट : 
संख्या. झालेली वाढ झालेली त्यां 
१ २ 3 % ण द 
१ | संचालक, उपवने ब २७ शिंग ०२ २५ 
उद्याने, मुंबई 
'एकूण २७ [= = ०२ २५ 


